Tee जले 
प्रशिक्षण/सर्वप्राथम्य महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्रमांक: ०२२-२ २७९४१७२ = मेल : vrishali.ohingarde@nic.in 
क्रमांक: प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.9७/१४-अ दिनांक : २९ जून, २०२२ 
प्रति, 


सह/उप सचिव (आस्थापना) 
मंत्रालयीन विभाग (सोबतच्या यादीप्रमाणे) 
मंत्रालय, मुंबई. 


विषय:- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत मंत्रालयीन सहायक कक्ष अधिकारी 
संवर्गाकरिता पदोन्नती नंतरचे प्रशिक्षण. 


संदर्भ :- सहा. प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण 

संस्था RAH), शिवाजीनगर पोस्ट ऑफीस शोजारी, पुणे यांचे पत्र क्र. 

रामेती/राप्रधो/नामनि/६०५/२२, दिनांक २४-०६-२०२२ चे पत्र 
महोदय, 

राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत एक आठवड्यांचे पदोन्नती नंतरचे प्रशिक्षण शासन निर्णय, सामान्य 

प्रशासन विभाग क्रमांक टिआरएन ०९/प्र.क्र.३९/०९-१२-अ, दिनांक 23-08-2099 नुसार विहीत केले आहे. 
त्यानुसार मंत्रालयीन विविध विभागात तदर्थ पदोन्नतीने व मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेतून नियुक्‍त 
झालेल्या सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गाकरीता, पदोन्नती नंतरचे प्रशिक्षण, प्रादेशिक कृषि विस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे या संस्थेमार्फत ऑफलाईन स्वरुपात प्रशिक्षण प्रादेशिक कृषि 
विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती) पुणे, सर्वे क्र. १/१, तापकीर चौक, वडमुखवाडी (चऱ्होली), पुणे- 
आळंदी रोड, पुणे -४१२१०५ येथे आयोजित करण्यात आले आहे. पायाभूत प्रशिक्षणाबाबतचा कालावधी 
व प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निवड करण्यात आलेल्या ५२ सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची माहिती सोबतच्या 
परिशिष्ट “अ” प्रमाणे आहे :- 


अ.क्र प्रशिक्षणाचा काळावधी प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निवड करण्यात आलेल्या 
सहायक अधिकाऱ्यांची यादी 
| १_| दि.०४-०७-२०२२ ते दि. ०९-०७-२०२२ सोबतच्या परिशिष्ट “अ” प्रमाणे 


२. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार देण्यात येत असुन उपस्थिती अनिवार्य आहे. या 
विभागाच्या शासन परिपत्रक दिनांक १३-०५-२०१५ च्या परिच्छेद ६ व ७, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय, दिनांक २४-०६-२०१५ व शासन निर्णय दिनांक १२-०२-२०१९ नुसार देण्यात आलेल्या सूचना 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणाव्यात व संबंधित सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांनी देखील त्याचे अवळोकन करावे. 
३. विभागातील जे सहायक कक्ष अधिकारी प्रतिनियुक्तीने क्षेत्रिय कार्यालयात किंवा मंत्री आस्थापनेवर 
कार्यरत आहेत त्यांच्याबाबतीत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करण्याबाबतच्या सूचना विभागाच्या स्तरावरुन 
संबंधित कार्यालयास देण्यात याव्यात. 

४. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन प्रशिक्षण काळावधीबाबत संबंधित विभागाने तात्काळ 
प्रशिक्षणार्थींस कळवावे. प्रशिक्षणार्थीनी मुंबई सी.एस.टी येथून रेल्वेने किंवा (दादर पोस्ट ऑफीस) येथून 
बस ने प्रवास करावा/करु Wea. 


शासन पत्र क्रमांकः प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.9७/१४-अ 


ष्‌. सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधील प्रशिक्षणार्थीना प्रशिक्षणासाठी दिनांक ०१-०७-२०२२ (म.नं.) 
रोजी कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. नामनिर्देशित व्यक्‍तीस संबंधित विभागप्रमुखांनी कार्यमुक्त 
करणे सक्तीचे आहे. विभागाने कार्यमुक्त केल्याच्या आदेशाची एक प्रत सहाय्यक प्राध्यापक, 
प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती, पुणे यांना 
(ईमेल-॥5110101॥18५909118॥.०0॥) Wa या कार्यासास हार्ड कॉपी किंवा 
$405-vrishali.bhingarde@nic.in bhingarde@nic.in येथे पाठविण्यात यावी. 
६. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०६२९१५५२३४०६०७ असा आहे. सदरहू पत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


आपला, 


Digitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 
IN, ०90 


DN: c=IN, o=GOVERI 
G AJ A N A N ADMI RATION DEPARTMENT, 
2.5.4. 


Sb‘ 
\daBa72725a47b4fi 


INMENT OF MAHARASHTRA, -GENERAL 


197 3b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled 
[=Maharasht 


41 ICode=400032, st=Mal 
54B11B1CCBDC577D7 1DCE3B313C3FEFSDC2AD 
659E360F73B682D6B6FCCB8AECF, -GAJANAN BHIMRAO. 


(31. fF. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सोबत :- परिशिष्ट “अ 


प्रत- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 
१) सहा. प्राध्यापक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), 
शिवजीनगर पोस्ट ऑफीस शोजारी, पुणे -४११००५ 
२) अतिरिक्‍त संचालक, प्रशासकीय शिक्षण संस्था, यशदा, पुणे. 
३) उप सचिव (प्रशिक्षण), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.9७/१४-अ 


परिशिष्ट- “अ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), 
पुणे या संस्थेमार्फत प्रशिक्षण प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती) 


पुणे, सर्वे क्र. 9/9, तापकीर चौक, वडमुखवाडी (चऱ्होली), पुणे-आळंदी रोड, 


पुणे -४१२१०५ येथे आयोजित पदोन्नती नंतरचे प्रशिक्षण कार्यक्रम 


कालावधी 


1 स्थळ | 


दि.०४-०७-२०२२ ते ०९-०७-२०२२ 


(रामेती) पुणे, सर्वे क्र. १/१, 
(चऱ्होली), पुणे-आळंदी रोड, पुणे -४१२१०५ 
दुरध्वनी क्रमांक ०२०-२५५३५७७१ 

ई-मेल:- rametipuney@gmail.com 


प्रशिक्षण प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था 
तापकीर चौक, वडमुखवाडी 


संपर्कासाठी दूरध्वनी/भ्रमणध्वनी क्रमांक: 


प्रशिक्षणार्थी यांना प्रशिक्षण संदर्भात किंवा प्रशिक्षणाच्या ठिकाणी 
पोहचण्यास काही अडचण येत असेल तर प्रशिक्षणासाठी 
प्रशिक्षणार्थी यांनी श्री. श्रीकांत सातारकर (मो.नं. ९७६६७९१९६८) 
प्रशिक्षण सहायक आणि श्री. कुमार पोटभरे (मो. नं. ७9९८५५८५८२) 
प्रशिक्षण सहायक यांच्याशी संपर्क करु separa. 


प्रशिक्षणार्थी: सहायक कक्ष अधिकारी 


अ.क्र श्री/श्रीमती सहायक कक्ष विभागाचे नाव 
अधिकाऱ्याचे नांव 

= 2. 3. 1 हॅ. | , 

1 १___| श्रीमती वै.वि.मयेकर सामान्य प्रशासन विभाग 
२ श्रीमती आ.सं.वडाळकर 

३ श्री चे.सं.जाधव 

४ श्री नि.ल.राणे 

५ श्रीमती सु.स.कदम 

६ श्री रु.ना.चकोले गृह विभाग 

७ श्री सं.ह.सावंत 

८ श्री वि.बा.कातवणकर 

९ श्रीमती सो.प्र.जेठवा 

| ao श्री स.ना.मुळये 

pad | १ श्रीमती वृ.शि.जाधव 

१२ श्री नि.मु.जाधव 

१३ श्रीमती भा.सी. ठाकूर महसूल व वन विभाग 
१४ श्री PHA 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन पत्र क्रमांकः प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.9७/१४-अ 


अ.क्र श्री/श्रीमती सहायक कक्ष विभागाचे नाव 
अधिकाऱ्याचे नांव 

hs el 2. 3. शिका जकात ; 

१५ श्री न.वा.मुंज 

१६ श्रीमती वि.म.हटकर 

१७ श्री म.ना.बिडये कृषि व पदुम विभाग 

१८ श्री हे.कृ.निजाई 

१९ श्री अ.अ.दांडेकर नगर विकास विभाग 

२० श्रीमती रं.दि.काटले वित्त विभाग 

२१ श्री अ.पं.नवघरे 

२२ श्री म.र.भावसार 

23 श्रीमती शि.प्रआरोसकर 

२४ श्रीमती म.भ.राठोड सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२५ श्री सं.गो.मोगविरा 

२६ श्री न.वि.ठवरे 

२७ श्री सं.द.सकपाळ 

२८ श्रीमती प्रि.स.घडरो जलसंपदा विभाग 

२९ श्री वि.ग.जाधव 

३० श्रीमती र.र.साळवी 

३१ श्री प्र.रा.खंदारे विधि व न्याय विभाग 

३२ श्रीमती श.सं. राणे 

३३ श्री भा.वा.वानखेडे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
३४ श्री प्र.गु.किंजळे ग्राम विकास विभाग 

३५ श्रीमती स.जी.सबनीस 

३६ श्री उ.गो.मोरे नियोजन विभाग 

३७ श्रीमती ई.प्र.लवेकर 

३८ श्री कि.रा.धोगडे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
३९ श्रीमती सु.नि.जुवेकर 

४० श्री सं.श.मर्चडे गृहनिर्माण विभाग 

४१ श्री आ.अ.महाजन 

४२ श्री सु.शां.कदम पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
४३ श्री रा.र.विभूते सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
४४ श्री अ.ल.जाधव 

४५ श्री सं.मु.पेडणेकर वेद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
४६ श्री यो.चं.जाधव आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन पत्र क्रमांकः प्रशिक्षण २०२१/प्र.क्र.9७/१४-अ 


अ.क्र श्री/श्रीमती सहायक कक्ष विभागाचे नाव 
अधिकाऱ्याचे नांव 

i ae 2. 3. 1 हॅ. | 

४७ श्रीमती शै.के.बाबर 

४८ श्री सु.सु.परब 

४९ श्रीमती चे.दि.बेळे इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
५० श्री वि.प्र.जाधव 

५१ श्री सु.वि.अमृते 

42 श्री वि.य.गवळी 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


